राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना 
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन 
योजना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४. 
२. केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र क्र.५७/०५/२०२१- 
पी व पीडब्ल्यू (बी), दि.०३.०३.२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दि.०२.०५.२०२४ 


प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्‍ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्‍त 
जागेवर करण्यात आली आहे व ज्याची जाहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन निवृत्तीवेतन 
योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दि.२२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाळी आहे व 
जे दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना नवीन परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली, त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी 
सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबतचा 
निर्णय केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.२ येथील 
कार्यालयीन ज्ञापनान्वये घेण्यात आला आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी 
दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची 
पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे, अशा राज्य शासकीय 
अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ 
व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधिन क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार, जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू 
करण्याबाबत सहायक अभियंता श्रेणी-१, गट-अ या संवर्गात दि.०१.११.२००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार 
नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या व सध्या कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात कार्यरत अधिकाऱ्यांचे अर्ज / 
विकल्प प्राप्त झालेले आहेत. 


३. सदर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अधिसूचना क्रमांक ३७४ (१)/एक 
(१/२००४/तीन, दि.१५ सप्टेंबर, २००४ अन्वये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ मध्ये, सरळसेवा 
भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परिक्षेच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आली आहे. सदर परीक्षा 
शनिवार, दि.०५ फेब्रुवारी, २००५ व रविवार, दि.०६ फेब्रुवारी, २००५ रोजी घेण्यात आली होती. महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा- २००४ च्या मागणीपत्रानुसार, सन २००४ मध्ये सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात 
आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१) 


शिफारशीनुसार, उपरोक्त अधिकाऱ्यांना जलसंपदा विभागात सहायक अभियंता श्रेणी-१, गट-अ या 
पदावर जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र.नियुक्‍ती १००७/(१०२/२००७)/आ(संनि), दि.३१.०८.२००७, 
शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती १००७/(१०१/२००७)/आ(संनि), दि.०६.०९.२००७ व शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती 
२०११/(१००/२०११)/आ(संनि), दि.२१.०७.२०१२ अन्वये नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


४. सबब, कार्यकारी अभियंता (स्था) संवर्गात कार्यरत सदर अधिकाऱ्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
दि.०२.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व अनुषंगिक 
नियमाच्या तरतूदी लागू करण्याबाबत शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


शासन sea :- 


जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर सध्या कार्यरत असणा-या 
अधिकाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे 
अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक 


तरतूदी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । अधिका-यांचे नाव (सर्वश्री) प्रथम सध्याच्या नियुक्तीचे पद व कार्यालय | अर्ज/विकल्प 

क्र नियुक्‍ती प्राप्त दिनांक 

हि पंडित अमोल अरुणराव, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता,जलहवामान १४-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता आधार सामग्री प्रक्रिया विभाग, नाशिक 

2 | खंदारे श्रीकांत दत्तात्रय, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे संशोधन | १४-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, छ.संभाजीनगर 

३ | श्रीमती जोशी योगिता देविदास, | स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान १४-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता प्रकल्प विभाग, छ.संभाजीनगर 

४ | शिदे धनंजय ज्ञानोबा, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा १५-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता परिक्षक, जल व सिचन, महाराष्ट्र 

राज्य, छ.संभाजीनगर 

५ _ | श्रीमती सीमा सचिन मोहिते स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक, १६-०२-२०२४ 
(पदमाळे सीमा ज्ञानेश्वर), पाटबंधारे विभाग, सिंचन भवन, पुणे 
कार्यकारी अभियंता 

६ । दाभिरे पंकजकुमार चंद्रेश्वर, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता,खारभूमी विकास — | २१-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, कळवा, ठाणे 

७ | राठोड गणेडा लष्कर, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, बेंबळा पाटबंधारे | २१-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, यवतमाळ 

८ _ श्रीमती मिताली संतोष पवार  । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, कोंकण पाटबंधारे । २६-०२-२०२४ 
(शिंदे मिताली संतोष), विकास महामंडळ, ठाणे 
कार्यकारी अभियंता 

९ | सूर्यवंशी अमर प्रतापराव, स.अ.श्रेणी-१ । उप अधीक्षक अभियंता, सांगली २७-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे मंडळ, सांगली 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१) 


la ० | रासनकर महेश मधुकर, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे । २७-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, सांगली 
। १ | श्रीमती ज्योती अरविंद देवकर । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, सांगली पाटबंधारे | २७-०२-२०२४ 
(भिलारे ज्योती शामराव) , विभाग, सांगली 
कार्यकारी अभियंता 
१२ | डवरी राजन पांडुरंग, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, ताकारी पंपगृह २७-०२-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग क्र.१, देवराष्ट्रे 
१३ । श्रीमती कविता योगेश देसाई । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक मुंबई | ०१-०३-२०२४ 
(घाडगे कविता हणमंत) , परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, ठाणे 
कार्यकारी अभियंता 
१४ | श्रीमती वैशाली राजरत्न कुरणे | स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक मुंबई | ०१-०३-२०२४ 
(वैशाली वसंत जाधव), परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, ठाणे 
कार्यकारी अभियंता 
१५ | मासाळ काशिनाथ ssa, । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा ०५-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता परिक्षक, जल व सिचन, महाराष्ट्र 
राज्य, छ.संभाजीनगर 
१६ | जाधव प्रज्ञांत भास्करराव, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी १३-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, पैठण 
qo | कुलकर्णी मकरंद मधुकर, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र १३-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग (द.ध.१), मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, नाशिक 
१८ | बागुल रविंद्र त्रंबक, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, माती धरण विभाग | १३-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता क्र.२, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक 
१९ | श्रीमती टोंगसे प्रांजली atcha, । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, नागपूर पाटबंधारे | 43-03-2028 
कार्यकारी अभियंता विभाग (दक्षिण), नागपूर 
२० | ठाकुर संदिप HARM, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र १३-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता संघटना विभाग (द.ध.५), नाशिक 
२१ । कारेमोरे महेंद्र गजानन, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, विदर्भ पाटबंधारे । १५-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विकास महामंडळ, नागपूर 
२२ | दमाह किशोर देवीलाल, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, भंडारा पाटबंधारे | १५-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, भंडारा (सिंचन) 
२३ । वाकुडे प्रमोदकुमार स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, विदर्भ पाटबंधारे | १५-०३-२०२४ 
नारायणराव, विकास महामंडळ, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता 
२४ | शिदे देवाप्पा दत्तात्रय, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे १९-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग क्र.१, इस्लामपूर 
२५ । मोरे रावसाहेब पोपटराव, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण २०-०३-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता व्यवस्थापन विभाग, भीमानगर 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१) 


२६ | वसुलकर अमोल खुशालराव, | स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे | ०१-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, अकोला 

२७ | गुजर मनोज माणिक, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण ०२-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, सातारा 

२८ | श्रीमती माने पूनम राजेठा स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण ०२-०४-२०२४ 
(जाधव पूनम शरद) , विभाग, कोल्हापूर 
कार्यकारी अभियंता 

२९ | श्रीमती स्वप्नाली प्रविण काकडे | स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, कोयना ०२-०४-२०२४ 
(कापसे स्वप्नाली श्रीकृष्ण) , संकल्पचित्र विभाग क्र.३, पुणे 
कार्यकारी अभियंता 

३० | गरुड सुक्मांगद प्रल्हाद, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, माजलगाव ०३-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता कालवा विभाग क्र.७, गंगाखेड 

३१ | श्रीमती सुषमा राजीव कुडल स.अ.श्रेणी-१ | उपसंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र ०५-०४-२०२४ 
(are सुषमा विश्वनाथअप्पा), अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
कार्यकारी अभियंता नाशिक 

३२ | श्रीमती शितल अभय बोडखे स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, ०५-०४-२०२४ 
(भालेराव शितल माधवराव), प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता 

३३ | देशमुख किरण जयंतराव, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, कालवा १८-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता संकल्पचित्र विभाग क्र.२, नाशिक 

३४ | श्रीमती अनिता महेश गोडसे स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, उप अधीक्षक १९-०४-२०२४ 
(माने अनिता किसन), अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, 
कार्यकारी अभियंता सातारा 

३५ | श्रीमती पाटील रजनी श्रीराम, । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे संशोधन | १९-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, नाशिक 

३६ | श्रीमती सुजाता कमलाकर हांडे | स.अ.श्रेणी-१ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व॒ | १९-०४-२०२४ 
(कांबळे सुजाता गौतमीपुत्र), जलसंधारण विभाग, पुणे 
कार्यकारी अभियंता 

३७ | आवटे सलीम सय्यद गफूर, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, धाराशिव लघु २२-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, धाराशिव 

३८ | बिराजदार संतोष बाबुराव, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, पुर्णा पाटबंधारे । २२-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, वसमतनगर 

३९ | खोडे रविंद्र सोनू, स.अ.श्रेणी-१ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व| २४-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता जलसंधारण विभाग, धुळे 

४० | नखाते विनायक विष्णुपंत, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी २४-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, क्र.३, बीड 

४१ | राठोर आश्युतोष ओमप्रकाश, । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा २४-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता प्रकल्प विभाग, क्र.६, नांदेड 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१) 


४२ | निकम अमोल पंडितराव, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, जिहे कठापूर २६-०४-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता उपसा सिंचन विभाग, सातारा 

४३ | खैरनार मंगेश माणिकराव, स.अ.श्रेणी-१ | सहायक मुख्य अभियंता, जलसंपदा  । ०३-०५-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, छ.संभाजीनगर 

४४ | श्रीमती हाहाणे सोनळ अभिजित | स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे | ०७-०५-२०२४ 
(मुडके सोनल प्रकाश), विभाग, नाशिक 
कार्यकारी अभियंता 

४५ | नगरकर गिरीश विजय, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा | ०८-०५-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता लवाद विशेष कक्ष, गट क्र.४, पुणे 

४६ | श्रीमती पराते अनिता उदय, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प | १९-०५-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, नागपूर 

४७ | क्षीरसागर रमेश नागेश, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे २४-०५-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, क्र.१, पंढरपूर 

४८ | श्रीमती लिमये धनश्री aig,  । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, बांधकाम २९-०५-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, पुणे 

४९ | श्रीमती वर्षा निशांत बावकर स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, सिंचन व्यवस्थापन | २९-०५-२०२४ 
(खोचे वर्षा विलास), संगणीकरण विभाग, पुणे 
कार्यकारी अभियंता 

yo | वानखेडे उमेश विश्वनाथराव, । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे ०३-०६-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, क्र.१, छ.संभाजीनगर 

५१ | श्रीमती सुजाता जितेंद्र मोरे स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, वेगवधित सिंचन | ०७-०६-२०२४ 
(पाटील सुजाता मोतीराम) , लाभ विशेष पथक, सिंचनभवन, पुणे 
कार्यकारी अभियंता 

५२ | अग्रवाल देवेद्र पुनमचंद, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे | ११-०६-२०२४ 
कार्यकारी अभियंता विभाग, जळगांव 

५३ | श्रीमती सोनाली सागर सोनुले । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे । १३-०६-२०२४ 
(मोहुले सोनाली महादेव), विभाग, गोंदिया 
कार्यकारी अभियंता 

५४ | श्रीमती सोनटक्के प्रिया स.अ.श्रेणी-१ | उप अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण  । १४-०६-२०२४ 
पुरुषोत्तम, मंडळ, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता 

५५ | श्रीमती मधूमती reper स.अ.श्रेणी-१ | उप अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र १९-०६-२०२४ 
तोरणाळे (कस्तुरे बेबी विकास प्राधिकरण, लातूर 
मारोतराव), 
कार्यकारी अभियंता 

५६ | संदीप प्रकाठा जाधव, स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता व प्रपाठक, १५.०७.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 

प्रबोधिनी, नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१) 


५७ | श्रीमती हाबाना मजहर रजवी, । स.अ.श्रेणी-१ | कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, ०४.०७.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, 
छ.संभाजीनगर 


२. वरील अधिकाऱ्यांनी जुनीनिवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित 
मुदतीत सादर केलेला आहे. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वरील 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात 
येत असल्यामुळे त्यांचे नव्याने भविष्यनिर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच, सदर 
अधिकार्‍यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करुन, त्यातील कर्मचाऱ्याच्या हिऱ्याची 
रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नव्याने उघडण्यात आलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी 
खात्यात जमा करावी. 


४. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य शासनाच्या हिऱ्याची 
रक्‍कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात यावी 


५. याकरिता संदर्भिय क्र.३ येथील नमूद दि.०२.०५.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विहित 
केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९०४१७४१२५५९२७ असा आहे. 
हा शासन आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SACHIN 
VASANTRAO KAWALE 


(डॉ.सचिन कावळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

. सर्व संबंधित मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी (लेखा विभाग). 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, 


Cc AN A “७० AH -O 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१ 


८. उप सचिव (सेवा-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

९. सर्व संबंधित अधिकारी. 

१०. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा/क्षेप्र/आ(मंत्रालय)), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
११. आ(वर्ग-१) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


